“महापुरुषांचे कौडल्य विचार” पुस्तकाचा 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमामध्ये 
समावेश करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०२३/प्र.क्र. १७५/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
संचाळक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.०७/महापुरुष अभ्यासक्रम/२०२३/८६१ दि. 30.90.2023 


प्रस्तावना :- 

ज्ञान आणि कौशल्य हे शिक्षणाचे दोन मूलभूत घटक आहेत. ज्ञान हे विषयाचे सखोल 
अध्ययन, विश्लेषण व चिंतनातून अभिव्यक्त होते तर कौशल्य हे ज्ञानाचे व्यवहार्य व उपयुक्‍त 
स्वरूपातील रूपांतरण असते. ज्ञानाव्दारे जीवनाला सार्थक दिशा प्राप्त होत असते आणि 
कौशल्याच्या निपुणतेमुळे जीवन सुखद आणि संपन्न बनवता येते. 
२. महापुरुषांच्या कर्तृत्वाने, प्रेरणेने आणि विचाराने महाराष्ट्र समृदध, समर्थ आणि स्वयंपुर्ण 
झाला आहे. महापुरुषांनी आपल्या काळात समाज जीवनामध्ये कौशल्य विकासाचे तत्व 
यशस्वीपणे अंगिकारले होते, अशा महापुरुषांच्या कौशल्य विषयक अप्रतिम ध्येय धोरणाची ओळख 
व महात्म्य आजच्या तरुण पिढीला विशेषत: कौशल्य शिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना होणे गरजेचे आहे. 
यासाठी महापुरुषांच्या कौडाल्य विषयक कार्याचा, धोरणाचा व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये 
समावेञञा केल्यास निश्चितच व्यवसाय शिक्षण अधिक समृद्ध होऊन विद्यार्थ्याचे कौशल्य निपुण 
होण्यासाठी नवी प्रेरणा मिळणार आहे. 
३. महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी संचालनालय 
स्तरावरुन समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर गठीत समितीमार्फत पाच महापुरुषांच्या 
विचारांवर आधारीत “महापुरुषांचे कौडल्य विचार” निदेशक हस्तपुस्तिका तयार करण्यात आली 
आहे. सदर पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अभ्यासक्रमामध्ये “महापुरुषांचे कौडाल्य विचार” 
या पुस्तकातील अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


शासन निर्णय pata: आयटीआय- २०२३/प्र.क्र. १७५/व्यशि-३ 

अभ्यासक्रमाचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये समावेश करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 

मान्यता देण्यात येत आहे. 
१. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सद्यस्थितीतील अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्‍्त 
“महापुरुषांचे कौशल्य विचार” या निदेशक हस्तपुस्तिकेचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे. 
२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय स्तरावर गठीत समितीने 
तयार केलेल्या २० तासांच्या महापुरुषांचे कौशल्य विचार पुस्तकाचा औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेतील अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा. 
३. सदर तयार करण्यात आलेला अभ्यासक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील 
प्रशिक्षणार्थ्यांना शिकवण्यात यावा. 
४. शिल्पनिदेशक पदावर नियमित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रथमत: सदर 
अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण द्यावे. आवश्‍यकता असल्यास, सद्यस्थितीत Employability Skill 
हा विषय हाताळणाऱ्या तासिका तत्वावरील शिक्षकांकाडून अभ्यासक्रम शिकविण्यात 


यावा. 
५. “महापुरुषांचे कौशल्य विचार” पुस्तकाची छपाई शासकीय मुद्रणालय यांचेकडून 
करण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३११०८११२३०८४९०३ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d2 1 6dfff86804484eb90f4d3512213f 
2618f39657e, postalCode=400032, Mahi 


G A WA D E क cee oF 
(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मंत्री, plate’, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. सहसचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत) 

६. सर्व प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनाळयामार्फत) 

७. निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


